कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वाहतूकीसंदर्भात 
उपाययोजना करण्यासाठी उपसमिती स्थापन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर ०६२०/प्र.क्र.९७/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जुले, २०२०. 


वाचा - शासन निर्णय समक्रमांक दि.२३.६.२०२० व शासन शुध्दीपत्रक 
दि.०७.०७.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर वाहतूकीच्या समस्यासंदर्भात विविध उपाययोजना 
करण्याकरीता संदर्भाधिन दि.२३.०६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मा.मंत्री (परिवहन) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कृतीदल (Task Force) स्थापन करण्यात आले आहे. 


२. सदर विषयाच्या अनुषंगाने लॉकडाऊन काळातील वाहतूकदारांच्या पार्कीग चार्जेस, 
ई-चलान इ. समस्यांवरील उपाययोजना व त्यांची अंमळबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय 
वाहतूक कृति दलाअंतर्गत खालीलप्रमाणे उप समिती स्थापित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र उपसमितीतील सहभाग पदनाम 

| 9 | परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 

२ ।अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्‍त (संबधित), बृहन्मुंबई सदस्य 
महानगरपालिका, मुंबई. 

३ | सह पोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई. सदस्य 

8 | HERTS राज्य ट्रक, टेम्पो, Chey, बस वाहतूक महासंघ यांचे सदस्य 
पदधिकारी 

५ | मुंबई बस मालक संघटना यांचे पदाधिकारी सदस्य 

६ । प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुंबई (मध्य), मुंबई. सदस्य सचिव 


३. सदर समितीने लॉकडाऊन काळातील वाहतूकदारांच्या विविध समस्यांसंदर्भात 
वाहतूकदारांच्या प्रतिनिधीसमवेत बैठकीव्दारे समस्यांचा आढावा घेवून त्यावरील 
उपाययोजनांसह आपला अहवाल मा.मंत्री (परिवहन) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
वाहतूक कृति दल समितीस सादर करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर ०६२०/प्र.क्र.९७/परि-२ 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००७२४११४९४१२१२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


NITIN 
JYOTINATH 
GHIRATKAR 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
५) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
१०) मा.महापौर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
११) मा.संसद सदस्य (महाराष्ट्र राज्य) 
१२) मा.विधानमंडळ सदस्य (सवी, महाराष्ट्र राज्य. 
१३) मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) सचिव (रस्ते) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
१९) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२०) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२१) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.महामंडळ, मुंबई. 
२२) अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (संबधित), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 
२३) महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई महानगर परिवहन व विद्युत उपक्रम, मुंबई. 
२४ सहपोलीस आयुक्‍त (वाहतूक), मुंबई. 
२५) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी मुंबई (मध्य), मुंबई. 
२६) सर्वसंबधित संस्थांचे प्रतिनिधी (परिवहन आयुकत कार्यालयामार्फत). 
२७ प्रादेशिक/उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी. 
२८) निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


